महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या 
वारसांना निवृत्तीवेतन व इतर आर्थिक लाभ... 
वित्तीय वर्ष २०२२-२०२३ मधील जुलै, ऑगस्ट व सप्टेंबर, 
२०२२ या ३ महिन्यांकरिता अनुदानाचे वाटप. 


महाराष्ट्र शासन 


सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : बियुडी-१८२२/प्र.क्र.१८/२०२२/३६ 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ जुले, २०२२ 


) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. बियुडी-१८१४/प्र.क्र.९६/२०१४/३६, दि.२१.०४.२०१५. 
) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 

३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. बियुडी-२०२२/प्र.क्र.५२/२०२२/२५, दि.०६.०४.२०२२. 
) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. बीयुडी-१८२२/प्र.क्र.१८/२०२२/३६, दि.२२.०४.२०२२. 
) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. बीयुडी-१८२२/प्र.क्र.१८/२०२२/३६, दि.१८.०५.२०२२. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा आंदोलनातील १४ हुतात्म्यांच्या लाभार्थ्यांना प्रत्येकी रु.१०,०००/- दरमहा 
निवृत्तीवेतन, वार्षिक रु.५००/- प्रवासखर्च व रु.५,०००/- इतर अनुषंगिक लाभ अदा करण्यासाठी "मागणी क्र.ए- 
५, २२३५ - सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम - १०२ - सामाजिक 
सुरक्षा योजनेखाली निवृतीवेतन- (००) (०३) महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांचे वारसांना 
निवृत्तीवेतन (२२३५ २४९३)" या लेखाशीर्षाअंतर्गत सन २०२२-२०२३ या वित्तीय वर्षासाठी एकूण रु.१७,५७,०००/- 
एवढी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. त्यापैकी माहे एप्रिल, २०२२ या एका महिन्याचा खर्च 
भागविण्याकरीता उपलब्ध झालेल्या अनुदानातून रु.१,४७,०००/-, व मे तसेच जून, 2022 या दोन महिन्यांचा 
निवृत्तीवेतनाचा खर्च भागविण्याकरिता रु. २,८०,०००/- इतके अनुदान संबंधीत जिल्हाधिकारी यांना अनुक्रमे 
संदर्भ क्र.४व ५ येथील दिनांक २२.०४.२०२२ व दिनांक १८.०५.२०२२ च्या शासन निर्णयांन्वये व या परिच्छेद क्र.२ 
खालील तक्त्यातील रकाना क्र.४ व ५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे वितरित करण्यात आलेले आहे. 


२. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील खर्च भागविण्यासाठी अर्थसंकल्पिय अंदाज, वितरण व संनियंत्रण 
प्रणालीद्वारे (बीम्स) जुले, ऑगस्ट व सप्टेंबर,२०२२ या ३ महिन्यांचे निवृत्तीवेतन वितरित करण्यासाठी एकूण 
रु. ४,५१,५००/-इतके अनुदान बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध झालेले आहे. कोल्हापूर जिल्हयातील ९ 
लाभार्थ्यांपैकी श्री नागाप्पा यलप्पा चोपडे या लाभार्थ्याचे दिनांक १०.३.२०२२ रोजी निधन झाल्याने 
कोल्हापूर येथील लाभार्थ्याची संख्या आता ९ ऐवजी ८ झाली आहे. या लाभार्थ्यांच्या नांवे जिल्हाधिकारी, 
कोल्हापूर यांना एप्रिल, मे व जून, २०२२ करिता अदा केलेली रु. ३०,५००/- (निवृत्तीवेतन व वार्षिक 
प्रवास भत्ता) इतकी रक्‍कम त्यांचेकडे शिल्लक आहे. त्यामुळे उर्वरित ८ लाभार्थ्यांना जुले, ऑगस्ट व 
सप्टेंबर या तीन महिन्यांकरिता रु.२,४०,०००/- ऐवजी रु. २,०९,५००/- इतके अनुदान 
निवृत्तीवेतनासाठी मंजूर करण्यात येत आहे. बी.डी.एस. वर प्राप्त झालेल्या एकूण रु. ४,५१,५००/- 
अनुदानातून या योजनेंतर्गत एकूण १३ लाभार्थ्यांना जुले, ऑगस्ट व सप्टेंबर, २०२२ या ३ महिन्यांच्या 
कालावधीकरिता निवृत्तीवेतनासाठी रु.३,५९,५००/- (रुपये तीन लाख एकोणसाठ हजार पाचशे फक्त) चे अनुदान 
संबंधीत ४ जिल्हाधिकारी यांना पुढील तक्त्यातील रकाना क्र.६ मध्ये नमूद केल्यानुसार वितरीत करण्यात येत 
आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बियुडी-१८२२/प्र.क्र.१८/२०२२/३६ 


अ. | जिल्हाधिकारी | सन २०२२- माहे एप्रिल, निवृत्तीवेतन निवृत्तीवेतन एकूण 
क्र. | कार्यालयाचे २०२३ २०२२ साठी (दरमहा (दरमहा वितरीत 
नाव एकूण मंजूर | निवृत्तीवेतन व | रु.१०,०००/ रु.१०,०००/- अनुदान 
(लाभार्थ्यांची । अर्थसंकल्पीय प्रवास भत्ता प्रत्येकी प्रमाणे ) प्रत्येकी प्रमाणे 
संख्या) अनुदान । करीता वितरीत | मेव जून, २०२२ | जुले ते सप्टेंबर, 
केलेले एकूण | साठी वितरीत | २०२२ साठी वितरीत 
अनुदान अनुदान अनुदान 
(रुपये) (रुपये) (रुपये) 
(रुपये) 
(रुपये) 
| 9 | २ ३ pk 4 & | 8 
| 9 | मुंबई शाहर (3) ३,७६,५०० ३१,५०० ६०,००० ९०,००० १,८१,५०० 
२ कोल्हापूर (९) ११,२९,५०० ९४,५०० १,८०,००० २,०९,५०० | ४,८४,००० 
(८ लाभार्थी 
२,४०,०००-३०,५००) 
3 पुणे (१) १,२५,५०० १०,५०० २०,००० 30,000 ६०,५०० 
° रत्नागिरी (१) १,२५,५०० १०,५०० २०,००० ३०,००० ६०,५०० 
एकूण अनुदान | १७,५७,००० १,४७,००० २,८०,००० ३,५९,५०० | ७,८६,५०० 
३. सदर लेखानुदान पुढील अटींच्या अधीन राहून वितरीत करण्यात येत आहे:- 
१) जुले, ऑगस्ट व सप्टेंबर २०२२ या ३ महिन्यांचा खर्च संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी त्यांना वितरीत 
केलेल्या तरतुदीइतक्या मर्यादेत ठेवावा. 

) संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी उक्त बाबीवर होणाऱ्या खर्चाची वेगळी नोंद ठेवून महालेखापाल 
कार्यालयामधील खर्चाच्या नोंदीशी ताळमेळ घालून त्याचे विवरणपत्र सामान्य प्रशासन विभाग/ 
कार्यासन-२५ व वित्त विभाग यांच्याकडे विहित मुदतीत पाठवावे व त्याची प्रत या कार्यासनासदेखील 
पाठवावी. तसेच कुठल्याही परिस्थितीत “२२३५२४९३” या लेखाशीर्षाखालीच या रकमा खर्ची पडत 
असल्याची व त्याबाबत खर्चमेळाद्वारे खातरजमा करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची 
राहील, याची कृपया नोंद घ्यावी. 

४. हा शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.५२/२०२२/२५, 


दि.०६.०४.२०२२ व वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ मधील सूचना 
विचारात घेऊन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashira.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०७१४११५२२७९१०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने | 
LALIT NAMDEO © ५ 
SADAFULE 


प्रत, माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी रवाना :- 


lly signed by LALIT NAMDEO SADAFULE 
IMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENER? 


१6 
5.4.20=49d0b6bfb0d78bba142b040bbfdees34c7aa6db30b0e4d3a9 18fd1d 


910da93a1 


pseudonym=CF7869D531604C280DB49A935EC5C18D7A958E/ 


serialNum! ber=7BF3E1 EACOAB4A8E9144C78EA: 


332CE94C22440C2D337AB61 


19823044B2D0A3AB, cn=LALIT NAMDEO SADAFULE. 


2022.07.14 11:55:12 +05'30' 


(ल. ना. सदाफुले) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


२. संचालक, लेखा व कोषागारे (संगणक शाखा), मुंबई. 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )/ महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बियुडी-१८२२/प्र.क्र.१८/२०२२/३६ 


३. प्रधान सचिव (व्यय)/ लेखा व कोषागरे, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. जिल्हाधिकारी, मुंबई हहर जिल्हा, जुने जकात गृह, फोर्ट, मुंबई-२३. 

५. जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी, पुणे व कोल्हापूर. 

६. जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१ यांना असे कळविण्यात येते की, त्यांना 
आव्यक असलेले अनुदान जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांच्याकडून मागविण्यात यावे. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी, पुणे व कोल्हापूर 

१०. सामान्य प्रशासन विभाग/ कार्यासन-२५, मंत्रालय, मुंबई 

११. निवड नस्ती (कार्या.३६ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


